आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांच्या 
आस्थपनेवरील उपायुक्‍त समाज कल्याण, 
गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन 
२०२० मधील बदल्यांबाबत 


महाराष्ट्र शासन 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सकआ - २०२०/प्र.क्र.१२०/ आस्था-२ 


मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक 


मादाम कामा मार्ग, मुंबई ४०० ०३२ 


दिनांक :- २५ सप्टेंबर, २०२०. 


वाचा :- १. शासन आदेशा क्रमांकः सकआ - २०१९/प्र.क्र.१२०/ आस्था-२, दि.१०.०८.२०२० 
२. शासन आदेशा क्रमांकः सकआ - २०१९/प्र.क्र.१२०/ आस्था-२, दि.१८.०८.२०२०. 


शासन शुद्धीपत्रक 


संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर कार्यरत 


असलेल्या उपायुक्त समाज कल्याण व तत्सम गट अ (सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी १५६००- 
३४८०० ग्रेड पे ६६००) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने बदल्या करण्यात 
आलेल्या आहेत. 
सदर आदेशान्वये बदलीने पदस्थापना दिलेल्या खालील अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेमध्ये अंशत: 


2. 


बदल करुन त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे बदलीने सुधारित पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्यांचे नाव व | दि.१८.०८.२०२० च्या आदेशान्वये बदली आदेझात अंशत: बदल करुन 

क्र. सध्याचे पदनाम बदलीने पदस्थापना देण्यात आलेले सुधारित पदस्थापना 
ठिकाण 

| श्री.रविंद्र कदम, । वरिष्ठ संशोधन अधिकारी, अनुसूचित | डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व 

उपायुक्‍्त,जि.जा.प्र. | जाती जमाती आयोग, वरळी प्रशिक्षण संस्था, पुणे येथील प्रकल्प 

प. समिती, सातारा संचालक या पदावर प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 

२  श्री.एस.एम.चव्हाण, । प्रशासकीय अधिकारी, समता । उपायुक्‍त तथा सदस्य, जिल्हा जात 


उपायुक्‍त (नाहस, 
समाज कल्याण 
आयुक्तालय, पुणे 


प्रतिष्ठान, नागपूर 


प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, वर्धा 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सकआ - २०२०/प्र.क्र.१२०/ आस्था-२ 


३. प्रस्तुत प्रकरणी उपरोक्त दि.१०.०८.२०२० व दि.१८.०८.२०२० च्या शासन आदेशातील इतर सर्व 
बाबी जशाच्या तशा लागू राहतील. 
छ. सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९२५१७१२०२७४२२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Pee 


DN: c=IN, st=Mahi hy 
2.5.4.20=0f7d 1 eee7567d430eefd928eefa78ed2a607 2c4ce8f3cOaa4efaf 
त 


stalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 


GIRIDHAR PAT|/ 55 पार 
(सं.गि.पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांच्यामार्फत) 
प्रत, 
आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे 
संचाळक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालय, पुणे 
महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
अध्यक्ष, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, वर्धा. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/वर्धा 
मा.मंत्री (सा.न्या. व वि.स.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री (सा.न्या. व वि.स.) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 
मा.प्रधान सचिव (सा. न्या. व वि. स. विभाग/ विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग) यांचे 
स्वीय सहाय्यक मंत्रालय मुंबई 
०) निवडनस्ती आस्था-२. 


=O 


AD 


Cc AN 


mm SC 


S 


५..- «He YF WLS ८प--. > IS <:->. 4*--< 


vo 


